मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण महिलांना 
आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी “तेजश्री 
फायनान्ठियल्स सर्व्हीसेस (Tejashree Financial 
Services)” हा नवीन उपक्रम “महिला आर्थिक 
विकास महामंडळ (MAVIM), मुंबई” मार्फत 
राबविण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक-माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई०३२ Yoo- 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा: 


१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.:- माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, 
दि.१९.०७.२०११ 

२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. (१) MAVIM / PMD /२०१८ / १८, दि.२३.०४.२०१८, (2) क्र.माविम / पीएमडी / 
२०१८/८०, दि.२९.०६.२०१८ व (३) क्र.माविम/पीएमडी/२०१८/१९४,दि. २२.११.२०१८. 


प्रस्तावना: 


नियोजन विभागाचे उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये सन २०११-१२ पासुन 
मानव विकास कार्यक्रम राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये 
आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न वाढ या ३ क्षेत्रांशी संबंधित विविध लोकहिताच्या योजना राबविण्यात येत 
आहेत. संदर्भाधिन पत्र क्र.२ नुसार “महिला आर्थिक विकास महामंडळ, (MAVIM) मुंबई” यांनी 
अतिगरीब व कर्जपिडीत महिलांना तसेच महिला आधारीत कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्यासाठीचा “तेजश्री फायनान्हियल सर्व्हीसेस (Tejashree Financial Services)” हा नवीन उपक्रम 
मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत सुरु करण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागास सादर केलेला आहे. 
“महिला आर्थिक विकास महामंडळ, (MAVIM) मुंबई” कडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या नवीन 
उपक्रमाद्वारे पुढील ३ वर्षात एकुण १,१२,९०० महिलांना आर्थिक सहाय्य करण्याचे लक्ष्य असुन हा 
नवीन उपक्रम “Livelihood Programme for Rural Women” म्हणून सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ 
या ३ वर्षाच्या कालावधीत मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, 


शासन निर्णय: 


मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत समाजातील अतिगरीब, कर्जपिडीत व महिलांना तसेच महिला 
आधारीत कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी “तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हीसेस 
(Tejashree Financial Services)” हा नवीन उपक्रम “महिला आर्थिक विकास महामंडळ, (MAVIM) 
मुंबई” मार्फत राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या नवीन उपक्रमाद्वारे ग्रामीण महिलांच्या 
गरजा समजून घेऊन त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये आणणे व त्यांना अतिगरीब व कर्जपिडीत 
परिस्थितीतून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन 
“मानव विकास निर्देशांक” वाढण्यास मदत होणार आहे. “तेजश्री फायनान्हियल सर्व्हीसेस 
(Tejashree Financial Services)” या नवीन उपक्रमांतर्गत विविध उपाययोजनांचे स्वरुप व अपेक्षित 
खर्च याचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” येथे दर्शविण्यात आला आहे. 


२. नियोजन विभागाचे वतीने “आयुक्‍त मानव विकास, औरंगाबाद” व महिला व बाल विकास 
विभागाचे वतीने “उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, “महिला आर्थिक विकास महामंडळ, 
(MAVIM) मुंबई” यांचेसोबत “तेजश्री फायनान्हियल सर्व्हीसेस (Tejashree Financial Services)” 
च्या अंमलबजावणी व सनियंत्रण संदर्भात “सामंजस्य करार (MoU)” करण्यात येईल. 


३. नियोजन विभागाकडुन “आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद यांचेमार्फत 


“तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हीसेस (Tejashree Financial Services)” या उपक्रमाकरिता उपाध्यक्ष 
तथा व्यवस्थापकीय संचालक, “महिला आर्थिक विकास महामंडळ, (MAVIM) मुंबई” यांना परिशिष्ट 
“ब? मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ या ३ वित्तीय वर्षामध्ये पुढीलप्रमाणे 
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


आर्थिक वर्ष वितरीत करावयाचा निधी (रुपये कोटीत) 
२०१८-१९ ४१.८३ 
२०१९-२० २३.९० 
२०२०-२१ ०२.८० 
एकुण ६८.५३ 


४. नियोजन विभागाकडून वर नमुद केल्यानुसार “तेजश्री फायनान्हियल ASA (Tejashree 
Financial Services)” या नवीन उपक्रमाकरिता उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, “महिला 
आर्थिक विकास महामंडळ, (MAVIM) मुंबई” यांना सन २०१८-१९ साठी रक्‍कम 
रु.४१,८३,००,०००/- (रुपये एक्केचाळीस कोटी त्र्याएंशी लक्ष फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. यावर होणारा खर्च हा “मागणी क्रमांक ओ-१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३ जिल्हा 
आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत योजना, ०४ आयुक्‍त, औरंगाबाद, (०४) (०१) मानव विकास 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, 


निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ १२३१) दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान वेतनेतर” या लेखाशीर्षाखाली 
प्रति वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत“तेजश्री फायनान्छशियळ सर्व्हीसेस (885188 Financial 
Services)” या नवीन उपक्रमाचा आढावा शासन स्तरावर मा. मंत्री (वित्त आणि नियोजन, वने) 
यांच्याकडून घेण्यात येईल. 


६. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामिण महिलांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी “तेजश्री 
फायनान्छहियल सर्व्हीसेस (Tejashree Financial Services)” हा नवीन उपक्रम “महिला आर्थिक 
विकास महामंडळामार्फत (MAVIM), मुंबई” मार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्याबाबत नियोजन 
विभागाचा हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४३/२०१८/व्यय ८, 
दि.२६.१२.२०१८ अन्वये प्राप्त केलेल्या सहमतीने तसेच नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र.:- 
माविमि-२०१०/ प्र.क्र.८१/ का.१४१८, दि.१९.०७.२०११ मधील परिच्छेद ४(॥) मधील तरतुदीनुसार 
शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२०२११५२२७८०१६ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 

Vi ESI NG DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8b 


F ATTE S | N G VASAVE ba99c51d275801bcdf1b, :VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2019.02.02 12:58:33 +05'30° 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत: 


१) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


S 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, 


१०) आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

११) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, 
धुळे, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, 
अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

92) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (नवी मुंबई , नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती 
व नागपुर) 

१४) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

१५) जिल्हा मानव विकास अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, रायगड, 
सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, 
वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली) 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१७) उप सचिव (कार्यासन १०, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 
) 


१८)उपसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती, कार्यासन १४१८ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, 


परिशिष्ट-*अ* 


“तेजश्री wrasse सर्व्हीसेस (Tejashree Financial Services)” 
(१ अतिगरीब महिलांसाठी कुटुंबांसाठी कर्जसहाय्य (Ultra Poor Women’s Loan Scheme) 


लक्ष्य घटक | स्वयंसहाय्य बचत गटात सहभागी असलेल्या अतिगरीब महिला यांची निवड व 
शिफारस करण्याची जबाबदारी माविम प्रमोटेड CMRC ची राहिल. 

संस्थात्मक । ०३ वर्षात १०,००० अतिगरीब महिला 

ल्क्ष्य 

पात्रता «७ सदर सदस्य किमान ०६ महिन्यांपासून स्वयंसहाय्य बचत गट सदस्य असाव्यात. 

निकष ७ स्वयंसहाय्य बचत गटात ठरल्याप्रमाणे दरमहा मासिक बचत जमा केलेली असावी. 

कर्ज रक्‍कम | प्रती व्यक्‍ती रू.१०,००० पर्यंत 

कर्ज seat | स्वयंरोजगारी लघुउद्योग 

कर्जपरतफेड | सर्वसाधारणपणे ०२ वर्षाचा परतफेड कालावधी राहील. (Moratorium काळावधी 

कलावधी सोडून). Moratorium कालावधी हा साधारणतः ३ ते ०६ महिन्याचा राहिल. 

कर्ज प्रती वर्ष ८% (reducing balance नुसार) यामध्ये २% सर्व्हीस ASA CMRC दैनंदिन 

व्याजदर संनियंत्रण व हॅन्डहोल्डींग सहाय्य देऊ शकेल. 

आर्थिकस्त्रोत | नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन 

अतिरिक्त | 9) संबंधित व्यक्‍ती जे व्यवसाय सुरू करतील त्यातील लाईव्हीलीहुड असेट -जनावरे/ 

सेवा सुविधा यंत्रे ई.चा विमा काढला जाईल. 


२) महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागामार्फत सुरू असलेले व्याजदर परतावा 
योजना, सुमतीबाई सुकळकर योजना याचा लाभ संबंधित व्यक्‍तींना मिळू शकेल . 


(२) कर्ज विळख्यात अडकलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य योजना (Financial Assistance to 


women to Repay debts) 


लक्ष्य घटक कर्ज विळख्यामध्ये अडकलेले / कर्ज पिडीत असे स्वयंसहाय्य बचत गटातील 
सदस्य यांची निवड करणे व शिफारस करणे ही माविम Wales CMRC ची 
जबाबदारी राहिल. 

संस्थात्मक लक्ष्य | पुढील ०३ वर्षात १०,००० कुटुंबे मानव विकास PSM अंतर्गत समाविष्ट असलेले 
तालुके. 

बचत गटासाठी | बैठकीची नियमितता - ९५% 

पात्र निकष बैठकीतील उपस्थिती - ९०% 


सदस्यांची बचत नियमितता- ९०% 
बँक कर्ज परतफेड - ९८% 
CMRC ला गेली ०२ वर्षे नियमितपणे सर्व्हीस चार्जेस Paes असणे. 


सदस्यांसाठी पात्र 


निकष 


गटाचे किमान ०२ वर्षापासूनचे सदस्यत्व असावे. 
गट बँकांची उपस्थिती ९०% 

बचत गटामध्ये नियमित बचत ९०% 

बँक कर्ज /अंतर्गत कर्ज परतफेड ८५% 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, 


कर्ज रक्‍कम रू.२०,०००/- पर्यंत 
कर्ज घेण्याचे कारण | ddd पूर्वीचे थकित कर्ज परत करणेबाबत. 
कर्जपरतफेड 03 वर्षे ॥ Moratorium period 3 months. 
कलावधी 
कर्ज व्याजदर १०% प्रती AY (reducing तत्वावर). यापैकी 2% सर्व्हीस चार्जेस CMRCAT दिले 
जातील. 
आर्थिक स्त्रोत नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन 


(३) सोशल एंटरप्राईजेसला खेळते भांडवल-(/४०॥॥५ Capital for Social Enterprises) 


ल्क्ष्य माविम प्रमोटेड CMRC व्दारे सुरू सोडल एंटरप्राईजेस उपक्रम. 
आर्थिक लक्ष्य पुढील ०३ वर्षात ३०० सोशल एंटरप्राईजेस. 

CMRG CMRC मधील ९०% गटांनी सर्व्हीस चार्जस भरलेले असणे. 
निवडण्यासाठी CMRC कार्यकारीणी/3098 सदस्यांनी बैठकीमधील ८५% नियमित उपस्थिती. 
पात्रता निकष किमान ०३ वर्षापासून कार्यरत असावे. 

कर्ज रक्‍कम रू.२.०० लाखापर्यंत 

कर्ज कारण स्टाट-अप कर्ज 

कर्जपरतफेड २ वर्षापर्यंत (१-२ महिने Moratorium period) 

कलावधी 

कर्ज व्याजदर 90% reducing तत्वावर 

आर्थिक स्त्रोत नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन / मुद्रा 


परिशिष्ट-“ब* 
तपशील २०१८-१९ | २०१९-२० | २०२०-२१ एकूण 
(रु.कोटी) 
फिरता निधी ३६.९६ २०.५१ निरंक ५७.४७ 
अतिगरीब महिलेची ३.८७ 338 me १०.०६ 
कौशल्यवृद्धी व क्षमतावृद्धी 
(रु.१००० प्रती अतिगरीब 
महिला) 
आर्थिक सेवा शुल्क | 9.00 | .00 [ee] ee | १.०० | ,00 
एकूण आवश्‍यक निधी ४१.८३ २३.९० २.८ ६८.५३ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


